प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३-२४ 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची 
मान्यता रद्द नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.७०/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ मार्च, २०२४. 
संदर्भ - पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.टिडीएस-२०२३/०३/प्र.क्र.५३/पर्यटन, 
दि.२३.०३.२०२३. 

शासन निर्णय : 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ 
मध्ये संदर्भाधिन शासन निर्णय, दि.२३.०३.२०२३ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या लातूर जिल्ह्यातील 
रु.७५.०० लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.३७.५० लक्ष निधी जिल्हाधिकारी, लातूर यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


(रुपये लक्षात) 
मुळ शासन 
यायल को प्रशासकीय | वितरीत 
आत ता मान्यता । केलेला निधी 
त, ice 
शिका डाय 2 3 reg 
३९-७ लातूर Construction of Dr. Babasaheb Ambedkar 
Smarak At Village Pangaon Tq Renapur Dist ७५.०० ३७.५० 
Latur 
एकूण ७५.०० ३७.५० 


०२. वरील तक्त्यामधील नमूद रु.७५.०० लक्षच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता या आदेझान्वये रद्द करण्यात 
येत असून त्याऐवजी खालील TRIAS रु.७५.०० लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन वरील 
तक्‍्त्यामधीळ कामांसाठी वितरीत केलेला रु.३७.५० लक्ष निधी खालील तक्‍्त्यामधील कामांसाठी खर्च करण्यास 
परवानगी देण्यात येत आहे :- 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र. | कामाचे नाव अंदाजित किंमत 
गि . __ मौजे देवार्जन ता. उदगीर येथील हत्तीबेट येथे विविध विकास कामे व ४०.०० 
सुशोभिकरण करणे. 
२. | मोजे गुत्ती, ता. जवळकोट येथे सिध्देश्वर देवस्थान येथे विविध विकास ३५.०० 
कामे व सुशोभिकरण करणे 
एकूण ७५.०० 


०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.७०/पर्यटन, 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११०३८१९४४२३ असा आहे. हा sleet डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
A N T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb005fdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e20f744 
€251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


V | ण H A | R O KA D F serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C 12B6CADCB583D 
500FE489CE8727916EOBBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 
Date: 2024.03.12 17:16:20 +05'30" 
(संतोष fa. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, लातूर. 

६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, लातूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

qo. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


